विकेंद्रित खरेदी योजना - पणन हंगाम २०२०-२०२१ 
समध्ये तांदूळ (CMR) साठवणुकीसाठी केंद्रीय वखार 
महामंडळाची (CWC) गोदामे भाडेतत्वावर घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम- २०२०/प्र.क्र. १७०/नापु-२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-१०१४/ प्र.क्र.१७/ नापू-२९, दिनांक १४.जानेवारी २०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी १०२०/प्र.क्र.१०४/नापु-२९, दिनांक २९ सप्टेंबर,२०२० 
३) शासन परिपत्रक क्रमांक: धानभ १२२०/ प्र.क्र. १५७/नापु २९, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 

खरीप व रब्बी पणन हंगाम २०१६-१७ या दोन्ही हंगामापासून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण 
राज्यात “विकेंद्रित खरेदी योजना” (Decentralized Procurement Scheme) राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये PAST आहे. त्यानुसार सदर योजनेची राज्यात प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यापूर्वी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत किमान आधारभूत किंमत 
खरेदी योजनेतंर्गत धानाची भरडाई करून तयार होणारा तांदूळ त्यांच्या अखत्यारीतील गोदामांत जमा 
केला जात होता. तथापि पणन हंगाम २०१६-१७ पासून विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत तयार होणारा तांदूळ 
राज्य शासनाच्या गोदामात जमा करून लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरीत 
करावयाचा आहे. त्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे साठवणूकीची पुरेशी यंत्रणा 
उपलब्ध नसल्यामुळे शासनाच्या इतर विभागांची, महामंडळांची व केंद्र शासनाच्या महामंडळांची या 
कामासाठी मदत घेणे आवश्‍यक आहे. केंद्रीय वखार महामंडळ हा केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 
सार्वजनिक उपक्रम असून या सार्वजनिक उपक्रमामार्फत अन्नधान्य साठवणूकीसाठी राज्यात ब-याच 
ठिकाणी गोदामांची बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. यापूर्वी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत खरेदी होत 
असताना, केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे भाडयाने घेतली जात होती. तरी सदर बाब विचारात घेऊन 
राज्य शासनाकडून खरेदी केलेला तांदूळ किंवा अन्य धान्यसाठा साठवणूकीसाठी केंद्रीय वखार 
महामंडळाची गोदामे भाडे तत्वावर घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम- २०२०/प्र.क्र. १७०/नापु-२९ 


शासन निर्णय :- 


पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रीत खरेदी 
योजनेंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करुन प्राप्त होणारा 
तांदूळ (CMR) साठवणूकीसाठी केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे केंद्रीय वखार महामंडळाच्या प्रचलित 
अटी व शर्तीनुसार भाडेतत्वावर घेण्यात यावीत 

केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे भाडेतत्त्वावर घेतल्यास, संबंधित गोदामांमध्ये ज्या वेळी धान/ 
सीएमआर साठवणूक केली जाणार नाही त्यावेळी शासनास व केंद्रीय वखार महामंडळास संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी तसे कळवावे. कोणत्याही परिस्थितीत धान/ सीएमआर साठवणूक केली 
नसतानाच्या कालावधीतील भाडे अदा होणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 
साठवणूक नसल्याच्या कालावधीचे भाडे अदा केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची 
राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२०११२७१७०९००८००६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manojkumar Maniki 
Of Maharasht Food Civil Supply 

ion 0 ICode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=7f01fe9e39ec840cfd8aff420acfb856453 161 50fbe47d78667d211a870 
b6cad 


Manojkumar Manikrao 


S U rya Wa n S h | pi च 171 bile vole डर तटी b7e1b7622eae8ceb5547f27F 
(मनोजकुमार सूर्यवंशी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस, 


मुंबई- ४०० ००१. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या, 
आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००१. 

३) जिल्हाधिकारी, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे,पालघर, रायगड, 
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 

५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 

ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाम- २०२०/प्र.क्र. १७०/नापु-२९ 


६) सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 
ठाणे,पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

७) सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) ,ARA अन्न महामंडळ, 
५वामाळा, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व, मुंबई-४०००६६ 

८) उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 


) 
) ud विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 

) अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


AD 


AN 


०८ 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 

७) खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 

qo) संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई 

११) संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


